महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


क्रमांक : संकीर्ण-०३२१/प्र.क्र.७२/विजा- १अ, दिनांक : ०९ एप्रिल, २०२१. 


परिपत्रक 


परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती २०२१ संबंधी मार्गदर्शक सूचना. 


सालाबाद प्रमाणे परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या वर्षी दि. १४ एप्रिळ, २०२१ रोजी 


साजरी केली जाणार आहे. सध्या कोविड- १९ च्या दुस-या लाटेमुळे उद्भवलेल्या अतिसंसर्गजन्य परिस्थितीचा 


विचार करता व वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येचा विचार करता महसूल व वन विभाग,आपत्ती व्यवस्थापन, मदत 


व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक ४ एप्रिल, २०२१ नुसार पारीत केलेल्या आदेशानुसार व त्यातील मुद्या क्र. 


१, २ व १३ च्या अधिन राहून या वर्षी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साधेपणाने साजरी करणे 


आव्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:- 


१) 


दरवर्षी १४ एप्रिल या दिवशी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनेक अनुयायी मोठ्या 
संख्येने जमुन तसेच जयंती दिनाच्या आदल्या दिवशी मध्यरात्री १२ वाजता देखील एकत्र येऊन परमपुज्य 
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती राज्यात ठिकठिकाणी साजरी करतात, परंतु यावर्षी कोविड- 
१९ चा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी अत्यंत साधेपणाने सकाळी ७.०० वाजेपासून संध्याकाळी ८.०० 
वाजण्यापुर्वी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करणे अपेक्षित आहे. 
या वर्षी कोविड-१९ विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता दर वर्षीप्रमाणे प्रभात फेरी, बाईक रेली, 
मिरवणुका यावेळी जयंती निमित्ताने काढण्यात येऊ नयेत. त्याऐवजी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अथवा प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करतांना त्या ठिकाणी अनुयायांची संख्या 
एकावेळी ५ पेक्षा जास्त नसावी. तसेच तेथे सोशल डिस्टंन्सींगचे व स्वच्छतेच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे 
(मास्क, सनिटायझर इत्यादी) पालन करून परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी 
करण्यात यावी . 

तथापि, चैत्यभुमी, दादर, मुंबई येथे परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना शासकीय 
मानवंदना देणेसाठी मा.राज्यपाल, मा.मुख्यमंत्री व इतर मान्यवर उपस्थित रहाणार असल्याने सदर 
कार्यक्रमासाठी ५० पर्यंत व्यक्‍तीं उपस्थित राहू शकतील. तसेच दिक्षाभूमी नागपूर येथील कार्यक्रमासाठी 
५० पर्यंत व्यक्‍ती उपस्थित राहू शकतील. 

कोविड-१९ विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर चैत्यभुमी, दादर, मुंबई येथे गर्दी करण्यास निर्बंध असल्याने व 

दादर, मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील अन्य रेल्वे स्थानकावरही गर्दी करण्यास निर्बंध असल्याने शासनातर्फे 
जयंती निमित्त चैत्यभुमी, दादर, मुंबई येथील कार्यक्रमाचे दुरदर्डानवरुन थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार 
असल्याने सर्व अनुयायींनी चैत्यभुमी, दादर, मुंबई येथे न येता घरातुनच परमपुज्य भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करावे. 
दरवर्षी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध 
कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. परंतु यावर्षी कोविड-१९ विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव पहाता सार्वजनिक 
ठिकाणी गाणी, व्याख्याने, पथनाटय इत्यादीचे सादरीकरण अथवा इतर कोणत्याही सांस्कृतिक 
कार्यक्रमांचे आयोजन जयंती निमित्ताने करण्यात येऊ नये. त्याऐवजी सदर कार्यक्रमाचे केबल 
नेटवर्कव्दारे अथवा ऑनलाईन प्रक्षेपण उपलब्ध करून देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०३२१/प्र.क्र.७२/विशा- १अ 


४) परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनी आरोग्यविषयक उपक्रम / शिबिरे (उदा. 
रक्‍तदान) स्थानिक प्रशासनाच्या पुर्वानुमतीने आयोजित करता येतील आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, 
डेंग्यू इत्यादी आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता याबाबत जनजागृती करता येईल. 
तथापि आरोग्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन करताना त्या ठिकाणी सोशल डिस्टंन्सींग तसेच स्वच्छतेचे 
नियम (मास्क, सैनिटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. 

५) राज्यातील कोविड-१९ विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, 
पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन 
यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष जयंती दिनाचा 
कार्यक्रम सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत शासनस्तरावरुन आणखी काही मार्गदर्शक सूचना प्रसिध्द 
झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४०९१२१७१३००२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Deepak Tukaram 
Kharat 


(दि. तु. खरात) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 
१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 
१८. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
२०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 
२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
२२. महाव्यवस्थापक, मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट), मुंबई. 
२३. निवडनस्ती. 


4 


— 


| 


पृष्ठ २ पैकी २ 


